महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थेचे मुख्यालय 
नाशिक ऐवजी पुणे येथे करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र. प्रसस्था २०१९/प्र.क्र.१००/संस्था 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १२ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा- १. शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र. प्रसंस्था-२०१९/प्र.क्र. १००/ महामंडळे, 
दि. २२.०८.२०१९ 
२. शासन निर्णय क्र. प्रसंस्था-२०१९/प्र.क्र.१००/महामंडळे, दि.१७.०९.२०२० 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भिय क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील 
युवक युवतींना व इतर उमेदवारासाठी विविध उपक्रम राबविण्यासाठी अमृत ही नवीन स्वायत्त संस्था कंपनी 
कायदा, २०१३ अंतर्गत नियम ८ अन्वये नोंदणी करण्यास व सदर सस्थेचे मुख्यालय पुणे येथे ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात आली होती. 

तदनंतर सदर्भाधीन शासन निर्णय २ अन्वये अमृत ही संस्था कपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत नियम ८ अन्वये 
नोदणी करण्याऐवजी Society Registration Act नुसार नोंदणी करण्यास व अमृत संस्थेचे मुख्यालय पुणे ऐवजी 
नाशिक येथे ठेवण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. तदनंतर मा. मंत्रीमंडळाच्या दि. ३/८/२०२२ रोजी 
झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थेकरीता पदनिर्मिती व 
मुख्यालयाबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय :- 

मा. मंत्रीमंडळाच्या निर्णयानुसार सदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये अमृत संस्थेच्या मुख्यालया बाबत 
केलेली तरतुद अधिक्रमीत करुन महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) संस्थेचे मुख्यालय पुणे येथे 
करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८१२१३२६४६५६३४ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Digitally signed by SACHIN DATTATRAY 


SAHASRABUDDHE 
Date: 2022.08.12 13:31:19 +05'30' 


(सचिन द. सहतस्ररबुध्दे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, माहिती व आवश्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित:- 

१) मा. राज्यपालांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मुंबई 
) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुंबई 
४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत). 
) मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रसस्था २०१९/प्र.क्र.१००/संस्था 


७) सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अमुस/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र, मुंबई. 

९) महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१ महाराष्ट्र, मुंबई. 

qo) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२) सर्व विभागीय आयुक्त/सर्व जिल्हाधिकारी. 

१३) आयुक्‍त, महिला व बालकल्याण, पुणे 

१४)आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक 

१५) संचाळक, उच्च शिक्षण, पुणे 

१६) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचाळनाळलय, पुणे 

१७) आयुकत, कौशल्य विकास व रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, मुंबई. 
१८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


